भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.भासस-२०१०/प्र.क्र.9४/२०-ब, दि.२२.०६.२०१०, 
२) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र.भासस-२०१५/प्र.क्र.३०/भाषा-१, दि.०५.०८.२०१५, 
३) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र.भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१, दि.२८.०८.२०१८, 


प्रस्तावना :- 

शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करणे व त्याकरीता विविध विषयांचे परिभाषा कोठा 
तयार करणे या उद्देशाने भाषा सल्लागार मंडळाची सन १९६१ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती. प्रशासनिक 
वापरात भाषा संवर्धन व विकास याकरीता भाषा सल्लागार समितीची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधीनक्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये “भाषा सल्लागार समिती” ची तीन वर्षाकरीता पुनर्रचना करण्यात 
आली होती. सदर समितीची मुदत दि.०५.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आल्याने संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये समितीची नव्याने पुनर्रचना होईपर्यंत तत्कालिन समितीचे कामकाज शासनाच्या पुढील seat 
चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने आता सदर समितीची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भाषा सल्लागार समितीवर खालील अध्यक्ष व सदस्य यांची या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
za डॉ. दिलीप धोंडगे अध्यक्ष 
२ | att. जोसेफ तुस्कानो सदस्य 
३ ।डा.राजेंद्रमाने सदस्य 
४ । श्रीम. मीना datos सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 


५ । प्रा.पुष्पा गावीत सदस्य 

श्रीम. स्वाती राजे सदस्य 
७ | डॉ. मंगला ठोंबरे सदस्य 
८ | डॉ. निधि पटवर्धन सदस्य 

डा. स्नेहळ तावरे सदस्य 
१० | डॉ. गंगाधर नामगवळी सदस्य 
११ | प्रा.संजय साळवे सदस्य 
१२ | श्री. शरद माकर सदस्य 
१३ | श्री. महादेव गायकवाड सदस्य 
१४ | प्रा.दिलीप गोटखिंडीकर सदस्य 
१५ | श्री. अविनाठडा बिनीवाले सदस्य 
१६ | ST. प्रकाहा परब सदस्य 
१७ | श्री. अनिल गोरे सदस्य 
१८ | डॉ. गिरीश दळवी सदस्य 
१९ | श्री. माधव जोशी सदस्य 
२० | अँड दीपक गायकवाड सदस्य 
२१ | डा. संतोष क्षीरसागर सदस्य 
२२ | श्री. श्यामसुंदर जोशी सदस्य 
२३ | डा. केशव देशमुख सदस्य 
२४ | श्री. अतुल कहाते सदस्य 
२५ । डा. एकनाथ पगार सदस्य 
२६ | डा. गणेश चंदनशीवे सदस्य 
२७ श्री. विश्वास कुरूंदकर सदस्य 
२८ | श्री. विवेक कवठेकर सदस्य 
२९ | डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे सदस्य 
३० | प्रा. वैजनाथ महाजन सदस्य 
39 श्री. शिवाजी कांबळे सदस्य 
३२ | डा. कुमार शास्त्री सदस्य 
३३ | श्री. विष्णू सोळंके सदस्य 
३४ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव,मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सदस्य 
३५ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन व सां.का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सदस्य 
३६ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 


३७ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, | सदस्य 
३८ | संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, सदस्य 
३९ | सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, सदस्य 
४० | सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, सदस्य 
४१ | संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, सदस्य सचिव 


२. 


3. 


Be 


Wd, 


भाषा सल्लागार समितीवरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. प्रवास 
१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५ दि.०३.०३. २०१० नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. समितीच्या अध्यक्षांना 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३.०३.२०१२ नुसार मानधन व बैठक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, 
दि. २४.०५.२०१२ नुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
भाषा सल्लागार समितीच्या बैठका महिन्यातून किमान एकदा व्हाव्यात असे अपेक्षित असून, बैठकांच्या 
निमित्ताने होणारा खर्च भाषा संचालनालयाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२६१२५२४३४२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna 


A Arvind Gawde 
parn a DN: CN = Aparna Arvind 
Gawde, C = IN, S= 
4 Maharashtra, O = 
A ‘vl al d Government Of Maharashtra, 
OU = Marathi Language 
Date: 2018.12.27 10:58:46 


G awd टि +05'30' 
(अपर्णा अ.गावडे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद /विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव( पर्यटन व सां.का. विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव(शालेय शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 


qo. 


११ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-४,सेवा-५,सेवा-६ व विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

. मराठी भाषा विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर . 

. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 

. सर्व संबंधित सदस्य. 

. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशा त्यांनी आपापल्या अधिपत्याखालील 


प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने). 

लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुखांच्या निदर्शनास आणावेत. 
निवड नस्ती (भाषा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


